श्री.संजय बर्वे, भापोसे, (MH: १९८७) पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- आयपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- 30 नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १ गृह विभागाचे आदेश क्र. आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२३०/भाग १/पोल-१,दि.२८.०२.२०१९ 
२) गृह विभागाचे आदेश क्र. आयपीएस-२०१९/प्र.क्र.२६०/पोल-१,दि.३१.०८.२०१९ 
३) केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे आदेशा क्र.३१०१२/०६/२०१९- 
आयपीएस.॥, दि.२९.११.२०१९. 


शासन आदेठा :- 

श्री.संजय बर्वे, भापोसे (MH: १९८७) यांची संदर्भीत क्र. १ येथील दिनांक २८.०२.२०१९ रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली असून संदर्भ क्र.२ 
येथीळ आदेशान्वये श्री.संजय बर्वे, भापोसे यांना पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या पदावर त्यांच्या 
निवृत्तीच्या दिनांकानंतर म्हणजेच दि.३१/०८/२०१९ नंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली 
आहे. 
२. आता, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.२९.११.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू नि- सेवा उपदान) नियम, १९५८ 
मधील नियम १६ (१) मधील तरतूद सार्वजनिक हितार्थ शिथिल करुन पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या 
पदावर सध्या कार्यरत असलेले श्री.संजय बर्वे,भापोसे यांच्या सेवेस दि.३०.११.२०१९ नंतर पुढील तीन 
महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन श्री.संजय बर्वे, भापोसे यांना पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई या पदावर दि.३०.११.२०१९ नंतर पुढील तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११३०१५०६२२४४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN 
GAIKWAD ips 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२. श्री.संजय बर्वे, भापोसे, पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


प्रत, 
१) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६७/पोल-१ 


मा.राज्यमंत्री (गृह) Gee / ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती कार्यासन पोल-१. 


AN 
~~ 


26 


ल 
— 
— 


Tae) 
~n 


S 


22. <६> 


=O 
[४] 


—O 
me) 
~~ ~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


